सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी 
तालुका क्रीडा संकुलांना अनुदान 
वितरीत करणेबाबत- लेखाशिर्ष 
(२२०४-१७९२) 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तांक्रिस -१४२३/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३०. 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२३. 


शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००३/(प्र.क्र.११/०३)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २६ मार्च, २००३. 

शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००९/(प्र.क्र.२५/०९)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २१ मार्च, २००९. 

राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दिनांक २३ मार्च, २०२२ व दिनांक १९.१०.२०२२ रोजीच्या 
बैठकांचे इतिवृत्त. 

शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २३ मार्च, २०२२. 

शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र:क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.४१/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २९ मार्च, २०२२. 

राज्य क्रीडा विकास समितीचे दिनांक २२ जून, २०२३ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकिर्ण-३०२३/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-१, 
दिनांक १४ जून, २०२३. 

राज्य क्रीडा विकास समितीची दिनांक २६.१०.२०२३ ची बैठक. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,पुणे यांचे क्र.ताक्रीसं/पुमा/निमा/२०२३-२४/का-९/२३५८, 
दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


राज्य क्रीडा धोरणांतर्गत विभागीय/जिल्हा/तालुका स्तरावर क्रीडा संकुले उभारण्यासाठी संदर्भ 


क्र.१ येथील दिनांक २६ मार्च, २००३ च्या शासन निर्णयान्वये अनुदान योजना कार्यान्वित करण्यात आली 


आहे. सदर योजनेअंतर्गत संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय, दिनांक २३ मार्च, २०२२ अन्वये क्रीडा 


संकुलांची अनुदान मर्यादा पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात आलेली आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः तांक्रिस -१४२३/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-१ 


(१ अद्याप प्रशासकीय मान्यता न दिलेल्या अथवा प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे परंतु, अद्याप 


प्रत्यक्ष बांधकाम सुरु झालेले नाही, अशा क्रीडा संकुलांच्या बाबत अनुदान मर्यादा खालीलप्रमाणे विहित 


करण्यात आली आहे:- 
क्रोडा संकुलाचा प्रकार | पूर्वीची अनुदान मर्यादा सुधारीत अनुदान मर्यादा 
(रु.लाखात) (रु.लाखात) 
तालुका क्रीडा संकुल रु. १००.०० लक्ष रु. ५००.०० लक्ष 
जिल्हा क्रीडा संकुल रु. ८००.०० लक्ष रु.२५००.०० लक्ष 
विभागीय क्रीडा संकुल रु.२४००.०० लक्ष रु.५०००.०० लक्ष 


Q) क्रीडा संकुलांच्या अंदाजपत्रकांना/सुधारीत अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे व 
बांधकाम पूर्ण झाळे आहे अथवा प्रगतीपथावर असलेल्या/अपूर्ण असलेल्या क्रीडा संकुलांच्या बाबत अनुदान 
मर्यादा पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात आलेली आहे:- 


क्रीडा संकुलाचा प्रकार | पूर्वीची अनुदान मर्यादा | सुधारीत अनुदान मर्यादा 
(रु.लाखात) (रु.लाखात) 

तालुका क्रीडा संकुल रु. १००.०० लक्ष रु. ३००.०० लक्ष 

जिल्हा क्रीडा संकुल रु. ८००.०० लक्ष रु.१५००.०० लक्ष 

विभागीय क्रीडा संकुल रु.२४००.०० लक्ष रु.३०००.०० लक्ष 


उपरोक्त संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक २३ मार्च, २०२२ च्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ, परिशिष्ट-ब व परिशिष्ट-क मध्ये विहित केल्यानुसार विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रीडा 
संकुलांसाठी क्रीडा सुविधांविषयक टाईप प्लॅन्सनुसार क्रीडा सुविधा विहित केल्या असून, परिशिष्ट-ड मध्ये 
त्यासंदर्भातील सर्वसाधारण अटी/शर्ती व मार्गदर्शक तत्वे विहित केली आहेत. 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशिर्ष २२०४-१७९२ अंतर्गत, ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णयान्वये, ३७ तालुका क्रीडा संकुलांकरीता 
रु.३८७०.८५ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. उर्वरित तालुका क्रीडा संकुलांना आवश्‍यक 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत क्रीडा संचालनालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र.९ अन्वये विनंती केली आहे. 
त्याअनुषंगाने तालुका क्रीडा संकुलांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


तालुका क्रीडा संकुलांकरीता मागणी क्र.ई-३, मुख्य लेखाशिर्ष, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४, क्रीडा व खेळ, (१६) क्रीडा संकुल, (१०)(०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (कार्यक्रम), ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक क्रमांक २२०४ १७९२ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तांक्रिस -१४२३/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-१ 


आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत रु.१०,०००.०० लाख तरतूदीमधून संदर्भ क्र.9 अन्वये वितरीत 


रु.३८७०.८५ लाख वितरीत केलेली तरतूद वजा जाता शिल्लक रु.६१२९.१५ लाख तरतूदीमधून 
सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद तालुका क्रीडा संकुलांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्यानुसार एकूण 


रु.५६३३.५१ लाख इतका निधी याद्वारे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वरीलप्रमाणे मंजूर निधी खालील अटी/शर्तीच्या अधिन राहून तसेच, संकुलाच्या बांधकामाच्या 
प्रगतीनुसार वितरीत करण्यात यावा:- 
|. संबंधित तालुका क्रीडा संकुलाच्या बांधकामाचे अंदाजपत्रक/सुधारीत अंदाजपत्रक, 
आराखडे व वित्तीय मंजूरी यास राज्य क्रीडा विकास समितीची मान्यता असणे आवश्‍यक 
आहे. 


॥. वरीलप्रमाणे मंजूर केलेला निधी आवश्‍यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात 
यावा. ज्यावेळेस निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्यावेळी आहरीत करण्यात यावा. 
शासन लेख्याबाहेरील बँक खात्यामध्ये सदर निधी ठेवण्यात येऊ नये. 


॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेली वित्त विषयक विविध परिपत्रके/ 
आदेडा/नियम/ शासन निर्णय व वित्तीय नियमावली यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करुन, वितरीत निधीचा विनियोग करण्यात यावा. 


॥/. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता / ज्या बाबींकरीता मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच 
बाबींसाठी खर्च करावा. निधीच्या विनियोगाबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत 
सादर करावे. 


३. उपरोक्त बाबीवरील खर्च “मागणी क्रमांक ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व 
खेळ, (१६) क्रीडा संकुल, (१०) (०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर),संगणक क्रमांक (२२०४ १७९२), या लेखाशीर्षासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरीता उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. उपरोक्त मंजूर निधीतून खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, 
अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिकेतीलळ तरतूदी व क्रीडा धोरणासंबंधीच्या सर्व शासन निर्णयातील 
अटी/शर्तीचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, यासंदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक 
१२.०४.२०२३ मधील तरतूदीनुसार निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. 


५. सदर शासन निर्णासोबतच्या परिशिष्टट-अ मधील तालुका क्रीडा संकुलांना त्यांच्या 
नावासमोरील दर्शविण्यात आलेली रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संबंधीत जिल्हा क्रीडा 
अधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तांक्रिस -१४२३/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-१ 


६. सदरचा शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८२/१४७१, 
दि.२४/०८/२०२३ व वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.८५१/व्यय-५, दिनांक ०६/१०/२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३११२९१३२०२५०१२१ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
A N | N EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=9651a3c25d5e1f106e47059F72760ff520f9b00f67c3e918 
6e40ed4bd4fbaee6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

A N A N D RA O D F R F serialNumber=41EC78BC14804BABDC24C7FD31BA9FBF63804F4 
99D4335774E27423E40136397, cn=RANSING ANANDRAO DERE 

सोबत 5 वरीलप्रमाणे Date: 2023.11.29 14:45:00 --05'30' 
(रणसिंग डेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री (नियोजन व वित्त), महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.उप मुख्यमंत्री (गृह), महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) , मुंबई. 

७. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 

८. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१०.संबंधित जिल्हाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
१२.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १ / 2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१३.संबंधीत उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१४.संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५.संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१६.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१७.संबंधित वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१८.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१९. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


अ.क्र 


g 
र 
२ 
vw 


4% 
द 


\9 


८ 


९ 


१० 


३4 


श्र 


१३ 


Leg 


ay 


१६ 


१७ 


श्ट 


१९ 


२० 


२१ 


२२ 


२२ 


"3:1 


२५ 


२६ 


(शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. तांक्रिस -१४२३/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-१, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२३ सोबतचे परिशिष्ट) 


तालुका क्रीडा संकुल 


परिशिष्ट-अ 
निधी मंजूर केलेल्या तालुका क्रीडा संकुलांची यादी- 
मान्यता दिलेली | शासन देय अद्यापपर्यंत | शिल्लक 
अंदाजपत्रकीय । अनुदान | व्रितरीत निधी अनुज्ञेय निधी 
रक्‍कम मर्यादा 
(लाखांत) (लाखात) (लाखात) (लाखात) 


खंडाळा, जि. सातारा 
माढा, जि. सोलापूर 
चंदगड, जि.कोल्हापूर 
बारामती, जि.पुणे 
इंदापूर, जि. पुणे 


अंमळनेर,जि.जळगांव 


400,00 
¥Woo,00 
११८.८२ 

११०४.७४ 
६७९.८८ 


१०६६.९८ 


<a 


ao 


माजलगाव, जि. बीड 
सुरगाणा जि.नाशिक 
कळवण, जि.नाशिक 


येबला, जि.नाशिक 


नाशिक ,जि.नाशिक 


तळा ,जि.रायगड 
रोहा,जि. रायगड 
तुमसर, जि. भंडारा 


वसमत, जि.हिंगोली 


४००,०० 


चामोर्शी, जि. गडचिरोली 
धानोरा, जि. गडचिरोली 
पोभुर्णा, जि. चंद्रपूर 


मूल, जि. चंद्रपूर 


ग्रामीण नागपूर, जि. 
नागपूर 


हिंगणा, जि. नागपूर 
मिरज, जि. सांगली 


अबंड, जि. जालना 


राहाता, जि. अहमदगनर 


६७०.२० 
३९९.९९ 


१६००,०० 


५०८.९७ 


७००,०० ७०.०० ४५०,.०० 


४००.०० २०६.२६ १९२३.६४ 


या आदेशान्वये 
वितरीत 
करावयाचा निधी 
(लाखात) 


४००,०० 
300,00 
४०.७४ 
240,00 
२८.०० 
200,00 
२५०.०० 
२५०.०० 
२००,०० 
२००,०० 


२००,०० 


240,00 
२५०.०० 
२५०.०० 


300,00 
300,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
६५.०० 


७०.०० 


७०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः तांक्रिस -१४२३/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-१ 
क्र | तालुका क्रीडा सकुल 1 मान्यता दिलेली | शासन देय 


सदर आदेशान्वये 


अद्यापपर्यंत शिल्लक 


अंदाजपत्रकीय | अनुदान । वितरीत निधी | अनुज्ञेय निधी वितरीत 
रक्‍कम मर्यादा (लाखात) | (लाखात) | करावयाचा निधी 
(लाखात) (लाखात) (लाखात) 


७५००,०० 


२५०.०० २५०.०० 


म 
यवतमाळ 


३६ | उमरगा, जि. धाराशिव ४००,०० ¥Woo,00 200,00 300,00 200,00 


३९ | पाचोरा, जि. जळगाव ४९९.६९ ३४०.०० 200,00 


मालेगाव (बाहय ) 
- 


४१ | जळकोट, जि.लातूर तालुका क्रोडा संकुलासाठी जागा संपादनाकरीता आवश्यक निधी १००.७० 


५६३३.५१ 


एकुण 


(अक्षरी रुपये छपन्न कोटी, तेहतीस लक्ष, एक्कावन्न हजार फक्त) 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
R A N S | N G EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=965 1a3c25d5e1f106e47059f72760ff5 20f9b00f67¢3e91 

86e40ed4bd4fbaee6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialINumber=41EC78BC14804BABDC24C7FD3 1 BAOFBF63804F 
A N A N D RA O D E R E 499D4335774E27423E401 36397, cn=RANSING ANANDRAO 

Date: 2023.11.29 14:45:20 +05'30' 


(रणसिंग डेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


